केंद्र पुरस्कृत अपंग एकात्म शिक्षण 
योजनेतील ५८ विशेष शिक्षक यांचे 
एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२३ या 
कालावधीतील थकीत वेतन व ७ व्या 
वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा हप्ता 
अदा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आयईडीएस-२०२१/(प्र.क्र.२२/एसडी-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ३० नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय क्र. आयईडीएस-२०२१/(प्र.क्र.२२/एसडी-१, दि.२१.१०.२०२२ 
२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ चे परिपत्रक 
३) वित्त विभागाचे (व्यय) अर्धशासकीय पत्र क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०५.०४.२०२२ 
४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.०७.११.२०२३ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन १९७८ पासून विशेष गरजा असलेल्या अपंग विद्यार्थ्यांना सामान्य मुलांबरोबर 
सामान्य शाळेत शिक्षण घेता यावे, यासाठी अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) सुरू केली. सदर 
योजनेंतर्गत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या तथापि, माध्यमिक युनिटवर कार्यरत असलेल्या विशेष शिक्षकांचे 
जून, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील वेतन संदर्भ-१ येथील शासन निर्णयांन्वये अदा करण्यात 
आले आहे. तथापि, तदनंतर सदर विशेष शिक्षकांचे एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीतील 
वेतन तांत्रिक कारणांमुळे थकीत होते. यास्तव, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
५८ विशेष शिक्षकांचे एप्रिळ, २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीतील थकीत वेतन तसेच ७ व्या वेतन 
आयोगाचा तिसरा व चौथा हप्ता यांसाठी रू. ९,८१,१३,६३८/- (रूपये नऊ कोटी एक्याऐंशी लक्ष तेरा 
हजार सहाशे अडतीस फक्त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती संदर्भ-४ येथील पत्रान्वये 
शासनास केली आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने (२२०२ 
आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली ५८ विशेष शिक्षकांच्या वेतनापोटी 
आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभाग यांच्या मंजूरीसाठी सादर 
करण्यात आला होता. नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने रू. ९,८१,१३,६३८/- 
(रूपये नऊ कोटी एक्याऐंजछी लक्ष तेरा हजार सहाही अडतीस फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय पुढील प्रमाणे आहे.. 


शासन निर्णय :- 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मागणी केल्यानुसार अपंग एकात्म शिक्षण 
योजना (प्राथमिक स्तर) योजनेंतर्गत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या तथापि, माध्यमिक युनिटवर कार्यरत 
असलेल्या ५८ विशेष शिक्षकांचे एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीतील थकीत वेतन तसेच 


शासन निर्णय HAH: आयईडीएस-२०२१/(प्र.क्र.२२/एसडी-१ 


७ व्या वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा हप्ता देण्यासाठी एकूण रू. ९,८१,१३,६३८/- (रूपये नऊ कोटी 
एक्याऐंशी लक्ष तेरा हजार सहाशे अडतीस wad) इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी थकित वेतनाची रक्‍कम संबंधीत विशेष 
शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावी, वेतनाची रक्‍कम संबंधीत शिक्षकाच्याच खात्यात जमा होईल, याची 
काळजी घ्यावी. ५८ विशेष शिक्षकांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथे सादर केली आहे. सदर यादीत 
एखाद्या शिक्षकाचे नाव दुबार आढळून आल्यास BAM प्रकरणी एकदाच वेतन अदा होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. अधिकचे वेतन अदा झाल्याचे निदर्डशानास आल्यास तसेच वेतनासंदर्भात तफावत झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल 


३. परिशिष्ट “अ* मध्ये नमूद विशेष शिक्षकांना कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुंषगाने 
एप्रिल, २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीसाठी यापूर्वी वेतन अदा करण्यात आले असल्यास सदर 
शासन निर्णयातील परिच्छेद १मध्ये नमूद केल्यानुसार परिगणना करून अनुज्ञेय होणा-या रकमेतून सदर 
रक्‍कम समायोजित करून उर्वरीत रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 


४. विशेष शिक्षकांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली सदर शिक्षकांच्या समायोजनासंदर्भात 
शासन स्तरावर घेतल्या जाणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, अशा आडायाचे बंधपत्र, वेतन अदा 
करताना संबंधीत विशेष शिक्षकाकडून घेण्यात यावे. 


५. उपरोक्तनुसार वेतन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात यावी. वितरीत 
करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या काळावधीत शासनास सादर करावे. 


६. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक 
व इतर खर्च, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ आय ६१२)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. यासाठी सहसचिव / उपसचिव, शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना “नियंत्रक अधिकारी” व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख / लेखा शाखा, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
संबधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन महाराष्ट्र प्राथमिक 
शिक्षण परिषदेकडे वर्ग करावा. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सदर निधी शिक्षण संचालक 
प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे TASS अथवा आरटीजीएसद्वारे जमा करावा 


७. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत 
आहे. 


८. सदर प्रकरणी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तातडीने कार्यवाही करावी 
व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल त्यांच्या स्तरावर आढावा घेऊन दर १५ दिवसांनी शासनास सादर 
करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: आयईडीएस-२०२१/(प्र.क्र.२२/एसडी-१ 


९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ H. 32/9809, दि. ०८.११.२०२३ 
व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११०१/व्यय-५, दिनांक १७.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११३०१८५७२५९९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IMTIYAZ ra signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE 


DN: CN = IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI, C = 


M US HTAQU E KAZI IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.11.30 18:57:36 +05'30" 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-६३ 
१०.सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
११.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१२. उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.वित्त विभाग, (व्यय-५/अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
१४.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.अवर सचिव(अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवड नस्ती (एसडी-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक:- आयईडीएस-२०२१/(प्र.क्र.२२)/एसडी-१, दि.३०.९९.२०२३ चे परिशिष्ट “a 


अपंग एकात्म शिक्षण (प्राथमिक स्तर) योजनेंतर्गत माध्यमिक युनिटवर कार्यरत शिक्षकांचे माहे whiter, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील थकित 
वेतन व ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा तिसरा व चौथा हप्ता 


माहे माहे 
एप्रिल, ०७व्या एप्रिल, ०७व्या 
२०२२ते वेतन ca ते वेतन aoe 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा & 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता २०२३ चौथा हप्ता ae 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन : 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
g र 3 w & द \9 ८ ९ Ro 
.डॉ.बि. 
ee सुधाकर जानेवारी २०२२ ते मे २०२२ डी.ए. फरकाची रक्‍कम 
g पाटील विद्या. श्री. वाणी की, १९१३२४ ५७७८५ हं अ १०३६५ २५९४८४ रु. १०३६५/ 
अहमदनगर । बाभळेश्वर, रा. आनंदराव ; न 
cc lis ग र दि. ३१-०५-२०२२ रोजी सेवानिवत्त. 
राहाता 
सिताराम सारडा श्री. शिंदे अनुपम 
२ | अहमदनगर । विद्या., नगर रामदास २०८५८०६ | ५०९४३ | ६५८६८२ |. ९०९३३३ शि २२९६०६७ 
सिताराम सारडा ail. शिदे धनश्री 
अनुपम (बंड धन ४११७ ४८६८ ४८६८ ७ 
> | aera | विद्यानगर. | SUN SS श्री | १०५४११ ६८० | ६३९६५६ ६८० = १७९११३३ 
कृष्णा) 
औरंगाबाद 
इ... iehaa ee शेख मोहसीन नाजीम | ९९५९५१ cs ७०९४६२ ees ce | १७०५४१३ 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
५. ae are peas शेख जमीर अ. गणी | ९६७३४३ हिता ६३२९६० हिता . ७६ | १६००३०३ 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद पठाण जहीर खान 
द औरंगाबाद pe as पज्जाकखानं १०२५९०० ४७२११ ६६९१२० ४७२११ [4 | १७८९६४२ 


माहे माहे 
एप्रिल, «०७व्या एप्रिल, og at 
2022 FT वेतन २०२३ ते वेतन 
ऑकटोबर 'एकण वेतन 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा ण्कू 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता २०२३ चौथा हप्ता ee 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन : 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
औरंगाबाद शेख अकरम 
\9 औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल, १०२५९०० ४७२३११ ६६९१२० ४७२३११ ति १७८९६४२ शिया 
औरंगाबाद औरंगाबाद शेखलाल 
रंगाबाद 
औरंगाबाद 
८ औघगांबाद पब्लिक हायस्कूल, | हांडे बाळू मुरलीधर । १०२५९०० ४७३११ ६६९१२० ४७३११ शि १७८९६४२ शिका 
औरंगाबाद औरंगाबाद, a4 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
शेख साजेद अहेमद 
औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल, ७३४ 4 ८२३८ LF 
8 औरंगाबाद द कू अमीर ९६७२४२ i | ६१५०४० शि 2 १५८२३८३ 
रंगाबाद 
औरंगाबाद श्रीम. सय्यद अनिस 
१० औरंगाबाद पब्लिक हायस्कूल, ‘ ९६७३४३ Le] ६१५०४० Les [= | १५८२३८३ ie 
औरंगाबाद औरंगाबाद र हाश्म 
रंगाबाद 
योगेश्वर मार्ध्यामक 
विद्यालय a 
: डी.एम. पाटील श्री. पराग फकिरा 
जळगांव भंगाळे ८९७५७ ८ 9 ८ ४९४ जना 
44 T माध्यमिक भंगाळे ९७५७२३ १५६३ ७५६५७६१ १५६३ क| १४९४६१० 
विद्यालय साबखेडे 
तुर्क ता. पारोळा 
योगेश्वर माध्यमिक 
विद्यालय a 
: डी.एम. पाटील श्री. किरण संभाजी 
जळगांव ८९७५७ ८ शड 
RR माध्यमिक चव्हाण (मयत) ९७५७२३ १५६३ | | a ९१३२११ 
विद्यालय साबखेडे 
तुर्क ता. पारोळा 
योगेश्वर माध्यमिक 
विद्यालय व डी.एम. दरानं 
१३ जळगांव पाटील माध्यमिक श्रो. निलेश नागराज ८२२४९८ १९९७१ ५१८०४५ १९९७१ क| १३८०४८५ a 
पाटील 
विद्यालय सावखेडे 


तुर्क ता. पारोळा 


माहे माहे 
एप्रिल, og at Uhre, og at 
2022 वेतन २०२३ ते वेतन 
gees एकण 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा एकूण वेतन 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता | २०२३ चौथा हप्ता 
पर्यंतचे पर्यंतचे रक्‍कम रु. 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
माध्यमिक मोहनसिंग 
rT 
By जळगांव | विद्यालय ares श्री pra ग ८४७३८२ ५१४७९ ५३३४४७ ५१४७९ लि १४८३७८७ i 2 | 
ता. भुसावळ 
माध्यमिक श्री. तुकाराम 
जळगांव areas 2 ८ ८ ७८८ Cow ७८८ ४६०९७ | ७ | 
श्प्‌ aT विद्यालय वझरखे ae पाटील २३३५ ५९ ५१८०४५ ५९ Le | १४६०९७९ 
ता. भुसावळ 
; राष्ट्रीय विद्यालय | श्री. विजय मुरलीधर 
जळगांव चाळीसगांव शू ७ शू ४७ [= 
aq जळग| चाळीसगांव कदम ९५२००२ ३२१३ ६२६१३ ३२१३ शिका १६६४७६५ 
माध्यमिक 
; विद्यालय वाघरा श्री. दिलीप ada 
व्यव शिया 
१७ जळगांव वाघरी, ता? पाटील ८९८४३३ १५६२४ ७५६५७६१ १५६२३४ | | १४९५४६२ 
पारोळा 
माध्यमिक 
: विद्यालय वाघरा श्रीम. संगिता 
जळगाव a, pe 
शट जळगांव वाघरी, ता जगतराव गांगुर्डे ८५२१८२ १४८०८ ५२३६२४७ १४८०८ Ey १४१८०४५ 
पारोळा 
माध्यमिक 
; विद्यालय वाघरा | श्री. राजेंद्र भगवान 
जळगाव चौधरी शिया 
88 जळगाव वाघरी, वा? चौधरी ८२३२५८ १९६४१ ५१८०४५ १९६४१ Ey १३८०६८५ 
पारोळा 
विश्रामबाग 
सांगली माध्यमिक सौ. वैशाली विजय 
T शा 
२० सांगली विद्यालय सांगली रास्ते ९९९०३६ २३९१२८ ५९४०२४ ५१०५१ | = | १६८२३२२३२९ 
वाराणाली 
विश्रामबाग 
सांगली माध्यमिक पत जांभळे 
ग a जयवंत जांभळे गा 
QB सांगली विद्यालय सांगली गिता जयवंत जांभ ९९९०३६ ४६०२३२३ ५९२६९९ ५७५३५ वि १६९५३०२ 
वाराणाली 


माहे माहे 
एप्रिल, ०७व्या एप्रिल, ०७व्या 
२०२२ते वेतन 2023 ते वेतन 
gees एकूण 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा एकूण वेतन 
अ.क्र. । जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता | २०२३ चौथा हप्ता 
पर्यंतचे पर्यंतचे रक्‍कम रु. 
पर्यंतचे । अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे , अनुज्ञेय वेतन 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
श्री. बळवंतराव सौ. अलका दिपक 
२२ सांगली मराठे विद्यालय न काळे ११६३७१४ ४३१८२ ७२३०३१४ ४३१८२ = | १९८०३९२ [= | 
मिरज 
श्री. बळवंतराव | सौ. शुभांगी दिपक 
२३ सांगली मराठे विद्यालय | मराठी (सेवा निवृत्त) क| ६३६२५ षा ६३६२५ = | १२७२५० शिया 
मिरज दि. २८-०२-२०१९ 
श्री. शिवाजी 
विद्यामंदिर गोरे माधव 
र्ड लातूर sia eae ९८७३३८ ५२३२७ ६३९३४४ ५२३५७ ३०८३०४ २०३९६७० मागील वेतनातील थकित रक्‍कम रु. ३,०८,३०४/- 
हायस्कूल, लेबर गणपतराव 
कॉलनी 
ऑगस्ट कालावधोतील 
श्री. शिवाजी ऑगस्ट, २०१९ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील 
विद्यामंदिर थकित वेतन रु. ३,५९,२५१/- 
२५ लातूर Bean चिने सुभाष भिका | ८५८३०६ ४४२३४ ६०३८५९ ४४२३४ ८३८१३२ २३८८७६५ दि. ०१-०४-२०११ ते मार्च, २०२२ पर्यंतचा बी.एड. 
कलती वेतनश्रेणीचा फरक रु. ४,७८,८८१/- 
एकूण रु ८,३८,१३२/- 
नवप्रभात 
विद्यामंदिर, श्री. महेश कृष्णराव 
वर्धा x ७ x ४९७ [oo 
२६ वर्धा ठाणेगाव, ता. सोनटक्के ९५९६५२ ३५५१ ६०२९६ ३५५१ | + | १६४९७२१ 
कारंजा 
नवप्रभात 
वधी विद्यामंदिर, कु. अर्चना सदाशिव 
२७ वर्धा Sree aaa ९०५१६९ ४२४४५ ५६८५३९ ४२४४५ ति १५५८५९८ शिका 
कारंजा 
श्री. शिवाजी 
माध्य. व उच्च सविता 
२८ । यवतमाळ | माध्य. विद्यालय, व्यि ९२१३६९ | ५६८६१९ षि छि १४८९९८८ शिश 
रामगोपाल गुल्हाने 
पोफाळी, ता. री 


उमरखेडी 


माहे माहे 
एप्रिल, og at Uhre, og at 
२०२२ते वेतन 2023 ते वेतन 
ऑक्टोबर एकण 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा एकूण वेतन 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता | २०२३ चौथा हप्ता 
पर्यंतचे पर्यंतचे रक्‍कम रु. 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
२९ नांदेड जिल्हा परिषद PAR शंकर राजेंद्र | १२८६०१८ ६२८४४ ६१२८३८ ६२८४४ शिंग २०२४५४४ is 4 
बोधडी (बु.) 
३० नांदेड जिल्हा परिषद ele रमाकांत १०९२८७० ४४८७८ ७४५५५० ४४८७८ | 4: १९२८१७६ शिका 
बोधडी (बु.) आनंदराव 
३१ | नांदेड महात्मा फले... ah वंत लार | eeeorve | हत... | eaece धरा २२१३२०९ (| 
हायस्कूल, नांदेड न धट 
आयोग एकूण ण] 
ना विकी सहाव्या वेतन आयोग ०२ ते ०५ एकूण ०४ हप्ता रु. 
=o माध्यमिक व उच्च श्री. नागनपल्ले १८१२८ 
३२ नांदेड जी ९२७८६० ४३७२३ ५७९५७५ ४३७२३ ३६०००६ १९५४८८७ वैद्यकीय - रु. १,७३,६७८/- 
माध्यमिक डी.जी. 
एप्रिल ब मे २०१९ चे थकित वेतन रु. १,१७,४००/- 
विद्यालय, देगलूर 
एकूण रु ३,६०,००६/- 
महिंद विद्यालय 
३३ । अमरावती | चपराशी पुरा श्री. पी.आर. पाटील | १०८०३५८ ४८६६० ६९११२० ४८६६० शिन १८६८७९८ Ls 
ता.जि. अमरावती 
दि न्यू. हायस्कूल महागाई भत्ता फरक जून, २०१९ ते मार्च, २०२३ रु. 
: कॉलेज सो. धनाळे संगीता १,११,६०९/- 
४ | कोल्हापूर ज्युनि. कॉलेर ७२५१४ ४७ ८९८१४ शट ४७४ 
3 कोल्हापूर | व ज्युनि न राजू १०७२५१ १५३ ६८९८१ ६९५ १४७४५३ २००५६२९ Seat पेयक-रु. २३५2४४ 
इचलकरंजी 
एकूण रु. १,४७,४५३/- 
दि न्यू. हायस्कूल महागाई भत्ता फरक जून, २०१९ ते मार्च, २०२३ 
३५ । कोल्हापूर | व ज्युनि. कॉलेज | सो. लंबे राधा मुकुंद | १०४२२७४ | ४८६६० ६७०१९८४ ५०१४३ १०६१८८ १९९७४४९ रु tok Ree) | 
इचलकरंजी , 8,08, 
दि न्यू. हायस्कूल संगीता | 
कॉलेज . बिरनाळे संग महागाई भत्ता जून 
३६ | कोल्हापूर | व ज्युनि. कॉलेज les el १०१२४५४ | ४७२४० ६५११५८ ४८६८० १०३५१२ १८६३०४४ महागाई भत्ता फरक जून, २०१९ ते मार्च, २०२३ 


इचलकरंजी 


अनिल 


रु. १,०३,५१२/- 


माहे माहे 
एप्रिल, og at Uhre, og at 
२०२२ते वेतन २०२३ ते वेतन 
ऑकटोबर 'एकूण 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा एकूण वेतन 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ «| तिसरा हप्ता | २०२३ चौथा हप्ता 
पर्यंतचे पर्यंतचे रक्‍कम रु. 
पर्यंतचे । अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे , अनुज्ञेय वेतन 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
sed pak श्रीम. संध्या राजन माहे एप्रिल, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ टी.ए., डी.ए. 
३७ पुणे कॉलेज आळंदी aa १०३६९७६ ५२९२० ६३४२१७ ५२९२० १४७३५० १९२४३८३ 
देवाची ज फरक रु. १,४७,३५०/- 
, ता. खेड 
ज्ञानेश्वर कवक श्रीम. सुनिता प्रविण माहे एप्रिल, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ टी.ए., डी.ए. 
3¢ पुणे कॉलेज आळंदी १११८९१५ ५५२९४ ६८४५०० ५५२९४ १४८३६८ २०६२५७१ 
उवाच गिरी फरक रु. १,४८,३६८/- 
, ता. खेड 
माहे एप्रिल, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ टी.ए., डी.ए. 
ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. aad फरक रु. १,४२,९८५/- 
३९ पुणे कॉलेज आळंदी न ९२११४६ ४७६०० ५६३२४७ ४७६०० २४०१०३ १८१९६९६ ६ व्या वेतन आयोग फरक रोखीने मिळणारी रक्‍कम 
देवाची नारायण पाटील 
, ता. खेड रु. ९७,११८/- 
एकूण रु. २,४०,१०३/- 
माहे एप्रिल, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ टी.ए., डी.ए. 
ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. श्रीम. दिपाली फरक रु. १,४१,९९५/- 
Yo पुणे कॉलेज आळंदी é ८९४११९ ३६५१८ ५४६७८८ ३६५१८ २३५९०८ १७४९८५१ ६ व्या वेतन आयोग फरक रोखीने मिळणारी रक्‍कम 
देवाची उत्तमराव घोलप 
, ता. खेड रु. ९३९१३/- 
एकूण रु. २,३५,९०८/- 
माहे एप्रिल, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ टी.ए., डी.ए. 
ज्ञानेश्वर विद्या ज्यु. फरक रु. १,४७,२९५/- 
wR पुणे कॉलेज आळंदी | श्री. जयवंत राघू खुंटे | ८९४११९ ४३०९० ५४६७८८ ४३०९० १९६७०६ १७२३७९३ ६ व्या वेतन आयोग फरक रोखीने मिळणारी रक्‍कम 
देवाची, ता. खेड रु. ४९,३११/- 
एकूण रु. १,९६,७०६/- 
शंकरराव बुटे श्रीम. सारिका वरिष्ठ वेतन श्रेणी फरक 
BR पुणे पाटील विद्या a हरिचंद्र मोरे १०१९४०६ ४७२३११ ६३४५२१ ४७२३११ १९३९२६ १९४२४७५ रु. १,९३,९२६/- 


माहे माहे 
एप्रिल, og at Uhre, og at 
2022 a वेतन २०२३ ते वेतन 
ऑक्टोबर Want वेतन 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा ण्कू 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता | २०२३ चौथा हप्ता 
पर्यंतचे ची रक्‍कम रु. 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
मॉडर्न हाय. व दि. ०१-०४-२०१० ते दि. ३१-०३-२०१२ या 
कनिष्ठ श्रीम. कुसुम उल्हास कालावधीतील थकित वेतन रु. ६,७२,४६८/- 
= ce ७५७८ ७३९८२४ ८१३१०८ : 
= पुणे महाविद्यालय पाडळे a aa 9८६०९ Acai me १८0९ महागाई भत्ता फरक रु. ६७३५६/- 
यमुनानगर निगडी एकूण रु. ७,३९,८२४/- 
समता विद्या श्रीम. ज्योति 
डड पुणे उरुळी देवाची ता. | मुरलीधर कापरे, ie] ५४७६८ शि षि =i ५४७६८ 1 छै 
हवेली सेवानिवृत्त 
राजा रघुनाथराव श्रीम. स्वाती 
४५ पुणे ‘3 श्यामसुंदर ताडफळे, (४ | ७३५१५ ce | षा el ७२३५१५ शका 
विद्यालय, भोर 
सेवानिवृत्त 
महागाई भत्ता फरक जून २०१९ ते मार्च, २०२३ 
जिजामाता कन्या । सौ. विजय प्रभाकर Pe 
WE धुळे वि 0 ११५५०६६ ५०२५६ ७३०९४७ ५०२५६ ९२११५ २०७८६४० वाहन भत्ता अंध असल्याने 
विद्यालय, धुळे पाटील 
डं रु. १४८५०/- 
एकूण रु. ९२,११५/- 
महानगरपालिका . महागाई भत्ता फरक जून 
४७ | धुळे | महानगरपालिका | बेहेरे शांताराम गोटू | १९३७९९० |. ५६४५० | ३७१३९८ |. पड ३९८१९० १६६२०१८ Fee Nee 2-1 TERT 0) 
हायस्कूल, धुळे रु. ३९८१०/- 
महानगरपालिका बेहेरे वैशाली महागाई भत्ता फरक जून २०१९ ते मार्च, २०२३ 
४८ धुळे र = हेरे १०७३३१० | ५५२३९ । ७००३५७ | ५५२३९ ७५०३० १९५९१७५ eras न २० न 
हायस्कूल, धुळे शांताराम रु. ७५०३०/- 
महाराणा प्रताप 
माध्यमिक श्रीम. सुजाता महागाई भत्ता फरक जून २०१९ ते मार्च, २०२३ 
¥ धुळे तरा धा ४५७१८ ४५७१८ ७३५४८ ७६१७८ 
कु विद्यालय, देवपूर, । हिंमतराव शंकपाळ 385९९? Ae ees १३१ द es रु. ७३५४८/- 


धुळे 


माहे माहे 
एप्रिल, «०७ व्या एप्रिल, og at 
2022 a वेतन २०२३ ते वेतन 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा ae आयोगाचा एकूण ततने 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता २०२३ चौथा हप्ता पक्व मेन 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन ; 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
दि. ०१-०३-२०१७ ते दि. ३१-०३-२०२२ या 
अभिनव कालावधतीलं 
नाध्यमिक व उच्च जिवाजी कालावधतील थकित वेतन रु. ३४,६४,६७१/- 
माध्यमिक व उच् श्री. महेश जिवाजी आयोगाच्या परतीच्या 
4o सोलापूर crete कदम ९६६२७१ ४४८७८ ६०२१२५ ४४८७८ ३५५४४२७ ५२१२५७९ सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या पहिला हप्ता रु. 
४४,८७८/- व दुसरा हप्ता रु. ४४,८७८/- 
विद्यालय बार्शी 
एकूण रु. ३५,५४,४२७/- 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
१ | नागपूर रा श्रीम. रोहिणी केशव । १२६१८४८ ९५४२ | ८०६९१ ९५डर १६६२८४७ क NE Gro r कन 
+ ° 4 | संबंधितांच्या i व जे 
3 रि धंतोली दड ह क्य संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
आदेशान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२२ चे प्रति 
टिळक fe श्रीम. मुक्ता निखिल महिना रु. ७५,०००/- प्रमाणे रु. ५,२५,०००/- वेतन 
ष्र नागपूर माध्य. शाळा नड panes ९२९७२७ ४१४२७ ५९२३६३१ ४१४२७ | १०८१२१२ संबंधितांच्या ४! Se ake 
धंतोली अभ्यंकर संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
आदेशान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२२ चे प्रति 
भारतीय ज्ञानपीठ श्री. राजेश निवृत्ती महिना रु. ७५,०००/- प्रमाणे रु. ५,२५,०००/- वेतन 
43 अकोला विद्यालय न बोरले a १०९००८९ ५३००८ ६८७९५६ ५३००८ ४८५००० १८४४०६१ संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
मुर्तिजापुर 


असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
वैद्यकीय प्रतीपूर्ती रक्कम रु. ४,८५,०००/- 


माहे माहे 
एप्रिल, og at Uhre, «०७व्या 
२०२२ते वेतन जी ते वेतन wan aaa 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा , | आयोगाचा र 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ तिसरा हप्ता २०२३ चौथा हप्ता 
पर्यंतचे पर्यंतचे रक्‍कम रु. 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
वैनगंगा आदेशान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२२ चे प्रति 
वैनगंगा विद्यालय श्री. सुनिल सदाशिव महिना रु. ७५,०००/- प्रमाणे रु. ५,२५,०००/- वेतन 
फड भंडारा तथा कनि. महा. न्स ११९८२५२ ५८४४८ ७१८३३४ ५८४४८ १५०८४८२ संबंधितांच्या कल arene जमा wae 
घावळे संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
विद्यालय पवनी वा 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
वतात आदेशान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२२ चे प्रति 
: श्री. आर.डी. महिना रु. ७५,०००/- प्रमाणे रु. ५,२५,०००/- वेतन 
अमरावती नज. 2 ७७८ \ow संबंधितांच्या रि ठे ¥ 
4 मरावती | बेलपुरा ता.जि काडला १२१५३५२ ६१२०१९ ९२० ६१२०१९ १५९१६ सवधितांच्या औक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले. 
अमरावती वया 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
आदेशान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२२ चे प्रति 
त त, ह की ee ane S| तात 5 i é ६ महिना रु. ७५,०००/- प्रमाणे रु. ५,२५,०००/- वेतन 
° fo} ° संबंधितांच्या “ > 2. 
ग पयन ay ; oe गवत क 77 aes ae संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 


माहे माहे 
एप्रिल, og at Uhre, og at 
२०२२ते वेतन २०२३ ते वेतन uta 
विशेष शिक्षकाचे मार्च, आयोगाचा | ऑक्टोबर, | आयोगाचा i 
अ.क्र. | जिल्हा शाळेचे नाव इतर थकित वेतन | वितरीत करावयाची शेरा 
नाव २०२३ । तिसरा हप्ता | २०२३ चौथा हप्ता डन ता 
पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन | पर्यंतचे | अनुज्ञेय वेतन ह 
थकित रु. थकित रु. 
वेतन रु. वेतन रु. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
आदेशान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०२२ चे प्रति 
५७ । अमरावती Sea ता. hy : व्ही.व्ही. पंडीत | १२१५३५२ | ६१२०१ | ७७८९२ ६१२०१ १५९१६७४ महिना रु. ४५५००२ --प्रमाणे क. 4,24,000/- तेतन 
«IST. ळर é वि 0 ° 0 पि संबंधितांच्या भु क ड्‌ 
Sega कै संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या 
शाल आतवा 
न्यु हायरकूल मेत कु. एस.आर. bli ७ ee dibs रु. ae . : ह 
५८ | अमरावती | बेलपुरा ता.जि. ९५९६६८ ४३५६१ ६१५०८० ४३५६१ ति ११३६८७० संबंधितांच्या ie er fone 
अमरावती देशमुख संबंधितांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले 
असल्याने एकूण रकमेमधून रु. ५,२५,०००/- वजा 
करण्यात आलेले आहे. 
एकूण ९२९८११३६३८ 


